आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या 
लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव 
करणेबाबतची योजना नव्याने सुरु करणे..... 

माहे नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीतील 
मानधनाचे प्रदान करण्याकरिता निधी वितरण 
करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भः: १) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ०३/०७/२०१८ 

२) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ३१/०७/२०२०. 

३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१९१८/प्र.क्र.४०/स्वासैक-१, दि.२८/०७/२०२२. 

४) मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र. ७१८७/२०२० प्रकरणी 

दि.२३ ऑगस्ट, २०२२ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय. 

५) शासन निर्णय क्रमांक बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१, दि. २०.१०.२०२२ 

६) शासन निर्णय क्रमांक बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१, दि. २१.१०.२०२२ 
प्रस्तावना :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित 
गौरव करणेबाबत” ही संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ३१.०७.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बंद 
करण्यात आलेली योजना संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक २८.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेतील पात्र लाभार्थींना माहे ऑगस्ट, २०२२ ते 
ऑक्टोबर, २०२२ या तीन महिन्यांच्या कालावधीचे मानधन व थकबाकी संदर्भ क्र. ५ व ६ येथील 
दिनांक २०.१०.२०२२ व दिनांक २१.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना 
अदा करण्यात आली आहे. 

आता माहे नोव्हेंबर, २०२२ चे मानधन वितरीत करण्याकरीता वित्त विभागाकडून 
रु.४,७७,८२,१२०/- इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. यापैकी माहे नोव्हेंबर, २०२२ चे मानधन 
वितरीत करण्याकरिता रु.३,०६,३७,५००/- इतका निधी सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित 
गौरव करणेबाबत” या योजेंतर्गत पात्र लाभार्थीना मानधन वितरीत करण्याकरिता वित्त विभागाकडून 
उपलब्ध झालेल्या रु. ४,७७,८२,१२०/- इतक्या निधीपैकी रु. ३,०६,३७,५००/- इतका निधी माहे 
नोव्हेंबर, २०२२ चे मानधन देय करण्याकरिता या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणत्र “अ 
मध्ये दर्शविलेल्या रक्‍कमानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१ 


आहे. सदर निधीमधून सर्व पात्र लाभार्थींना मानधन वितरीत करणेबाबतची कार्यवाही करुन त्याबाबतचा 
अद्ययावत अहवाल शासनास सत्वर सादर करावा. 
३. सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या 
रकमांचा ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन 
खर्चमेळाचा मासिक अहवाळ शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक 
क्र.खर्चमेळ-२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दि.१६.८.२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 
४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, go, इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तिवेतन, (००) (०५) 
आणिबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) yo इतर 
खर्च (२२३५ सी २०५) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
ष्‌. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाने अनौ.संदर्भ क्र.६२५/२०२२, व्यय-४, दिनांक ७.१२.२०२२ 
अन्वये, दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२१२२७१५०२३७४१०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
Date: 2022.12.27 15:09:25 +05'30' 
(अस्मिता जावडेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २, नागपूर. 

७. सर्व विभागीय आयुक्त. 

८. सर्व जिल्हाधिकारी 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२/प्र.क्र.१९७/स्वासैक-१, दिनांक : २७ डिसेंबर, 2022 सोबतचे विवरणपत्र- 
"gy" 


लाभार्थ्यांना दरमहा देण्यात 
येणारे मानधन रुपये माहे नोव्हेंबर, २०२२ करीता 
१०,०००/५,०००/२,५०० निधी वितरण रुपये 


र 
22 
र्‌ 


निक 
a कुक ऊू 
गर 
Lan 
क| a क 
र पुण 
| सतत ७ 
“| wre |e 
= | wor [8 
sree 
रू 
हतला 


23 ia १०२ ७७५००० ७७५००० 
तती) 
Ler 
१: 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
Date: 2022.12.27 15:09:48 +05'30" 


(अस्मिता जावडेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


